राज्यातील आरोग्य संस्थासाठी औषधे व 
साहित्य सामुग्री खरेदी करण्यास प्रशासकीय 
मान्यता (मुदतवाढ) देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी-२०१७/प्र.क्र. ३११/आरोग्य-८ 
नविन मंत्राळय, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय कंपांउंड, 
कॉम्पलेक्स बिल्डींग, १० वा मजला, मुंबई ४००००१. 
दिनांक:- १मार्च, २०१९. 


संदर्भ- 
१) सहसंचालक, आरोग्य सेवा रुग्णालये यांचे पत्र क्रमांक संआसे/कक्ष-३/टे-४/ औवसासा/सन 
२०१८-१९/२९६५/ दिनांक १४.०२.२०१९. 
२) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१७/प्र.क्र.३११/आरोग्य-८, 
दिनांक ३१.१.२०१८. 


प्रस्तावना:- 


आरोग्य सेवा संचालनालयाच्या अखत्यारीतील आरोग्य संस्थासाठी औषध व साहित्य सामुग्री 


खरेदी करण्यासाठी दिनांक ३१.१.२०१८ अन्वये रु. ६९,९१,२७,७३२/- (रु.एकोणसत्तर कोटी एक्याण्णव 


लाख सत्ताविस हजार सातशे बत्तीस फक्त) इतक्या खर्चास प्रशासकिय मान्यता देण्यात आली आहे, 


सदर प्रशासकिय मान्यतेच्या अनुषंगाने हाफकीन बायो-फार्मास्युटीकल्स महामंडळास खरेदी आदेशा 


दिले होते, परंतू रुपये तीन लाखाच्या आतीळ खरेदी व कापडचोपड लिननची खरेदी हाफकीन 


महामंडळाकडून करण्यात येत नाही असे दिनांक ६.२.२०१८ रोजीच्या पत्रान्वये कळविले असून सदर 


खरेदी महाराष्ट्र हातमाग सहकारी महासंघ मर्या,मुंबई यांच्याकडून केळी असून कापडचोपड लिननची 


खरेदी रुपये ६,९४,९१,४९८/- (रु. सहा कोटी चौ-याण्णव लाख एक्याण्णव हजार Ral अठ्ठुयाण्णव 


फक्त ) इतक्या मालाचा पुरवठा झाला असून त्यांची देयके अदा झालेली नाहीत, सदर प्रशासकीय 


मान्यता सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षातील असून एक वर्षाचा कालावधी संपुष्टात आल्याने प्रशासकिय 


मान्यतेस मुदत वाढ देण्याबाबत विचाराधिन आहे, 


शासन निर्णय:- 


सहसंचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय (राज्यस्तर), मुंबई यांनी दिनांक १४.२.२०१९ व 


दि. २१.२.२०१९ च्या पत्रान्वये सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार राज्यातील आरोग्य संस्थांकरिता 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी-२०१७/प्र.क्र.३११/आरोग्य-८ 


कापचोपड लिनन खरेदी करण्यास रुपये ६,९४,९१,४९८/- (रु.सहा कोटी चौ-याण्णव लाख एक्याण्णव 


हजार चारशे अठ्ठयाण्णव फक्त ) इतक्या खर्चास खालील अटींच्या अधिन राहून सुधारीत प्रशासकिय 


मान्यता (मुदतवाढ) देण्यात येत आहे, 


कापड चोपड लिननची खरेदी करावयाचे विवरणपत्र 


अ साहित्याचे नांव खरेदी ।दर सुधारीत दर | एकुण किंमत 

क्र संख्या (4%GST) 

ai | पांढरे बेडशीट ६०,५९० ५७९७८ | २४०.०० २५२.०० | १,४६,१०,४५६.०० 

२ | हिरवे बेडशीट ६०५९० ६३९५० | २६१.०० २७४.०० । १,७५,२२,३००.०० 

३ | रंगीत बेडशीट (गुलाबी) ६३७५० | २६१.०० २७४.०० | १,७४,६७,५००.०० 
६०५९० 

४ | सोलापूरी चादर ६०९० २००७५ | २८६.०० ३००.३० ६०,२८,५२२.०० 

५ | OEM मुलांचे वूलन ब्लकेट | 93924 = | २८२.०० २९६.७८ ३८,९५,२३७.५० 
VCXO 

६ ।लाल रंगाचे वूलन whe | १५८०० | 430.00 २५५.५० ८७,९२,७००.०० 
६०>९० 

७ | पडद्याचे कापड (मिटर)- ४८ । १३४८० । ८३.०० ८७.१५ ११,७४,७८२.०० 

एकुण ६,९४,९१,४९८.०० 
१) सदर कापड चोपड लिननची आवश्‍्यकता/मागणी याची शाहानिशा/खातरजमा करण्यात यावी. 


त्यानंतरच सदर बाबींच्या खरेदीसाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 


२) खरेदी करावयाच्या साहित्याचे विनिर्देश तांत्रिक समितीने मान्य केल्याप्रमाणे मागणीपत्रात नमूद 


करण्याची कार्यक्रम प्रमुखांनी दक्षता घ्यावी. 


३) सदरहू बाबींचे तांत्रिक विनिर्देश (Technical specification) संबंधित तज्ञांनी (तांत्रिक समिती/ 


अधिकारी यांनी) मान्यता दिलेल्या विनिर्देशानूसार असावेत. तसेच सदर तांत्रिक विनिर्देश 


(Technical specification) हे कोणत्याही विशिष्ट कंपनीला फायदा होईल अशा रितीने तयार 


केलेले नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात यावी. या बाबींची खरेदी करण्यात यावी.संबधीत 


अधिकारी याबाबत जबादार असतील. 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी-२०१७/प्र.क्र.३११/आरोग्य-८ 


४) शासन निर्णय, उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक भांखस २०१४/प्र.क्र.८२/माग-|॥ 


/उद्योग-४, दिनांक ०१ डिसेंबर, २०१६ अन्वये प्रसिध्द करण्यात आलेल्या शासकीय विभागांनी 


करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची सुधारीत नियमपुस्तिका यामधील 


तरतुदीनुसार विहित खरेदी प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 


५) खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींची पुरवठापूर्व/ पुरवठानंतर नमुना तपासणी (Pre/Post dispatch 


random sample inspection) करुन उचित व योग्य विनिर्देश असलेल्या वस्तुंचीच खरेदी करण्यात 


येईल, याची खात्री करण्यात यावी. 


६) खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींचा खरेदी झाल्यानंतर त्यांची साठवणूक व वितरण (storage & 


distribution) करणे तसेच पुरवठा साखळी व्यवस्थापन (Supply chain management ) आणि 


वस्तुसूची व्यवस्थापन (Inventory Management) योग्य पध्दतीने करुन सदर बाबी विनावापर 


पडून राहणार नाहीत व त्यांचा विहीत मुदतीत वापर होईल, याची दक्षता घेण्यात यावी. 


७ निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर खरेदी समितीच्या मान्यतेनंतरच पुरवठा आदेश निर्गमित 


करण्यात यावेत. 


८) सदर खर्च लेखाशिर्ष क्रमांक २२१० वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य-११०,रुग्णालये व 


दवाखाने-(०१)मुफसल रुग्णालये व दवाखाने-(०१)(०१) मुफसल क्षेत्रातील अध्यापनेतर शासकीय 
रुग्णालये-२१ पुरवठा व सामुग्री (२२१००१४६) व लेखाशिर्ष क्रमांक २२१० वैद्यकीय सेवा व 


सार्वजनिक आरोग्य (०१)(०२) जिल्हा/उपजिल्हा/ ग्रामीण/महिला रुग्णालयांमध्ये साधनसामग्री व 


सेवा यांच्या दर्जावाढ करण्यासाठी विशेष कार्यक्रम-२१ पुरवठा व सामग्री (२२१०ई४८२) या 


लेखाशिर्षामध्ये मंजूर असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


९) सदर बाबींच्या खरेदीची द्विरुक्ती (Duplication) होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी. 


qo) संपूर्ण खरेदी प्रक्रिया राबवितांना केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे (CVC 


Guidelines) तंतोतंत पालन करण्यात यावे. 


११) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम,भाग-२, 


दि.१७.०४.२०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग-पहिला, 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी-२०१७/प्र.क्र.३११/आरोग्य-८ 


उपविभाग-दोन मधील अ.क्र.४, नियम क्रमांक ७ समोरील स्तंभ क्रमांक ६ येथील अटींची पुर्तता 


करण्यात यावी. 


उपरोक्त अनुक्रमांक १ ते ११ येथे नमूद अटींची पुर्तता करण्याची संपुर्ण जबाबदारी संबंधीत 


कार्यक्रम प्रमुख यांची तसेच आरोग्य सेवा संचालनालयाची राहील. 


area निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक विअप्र-२०१२/प्र.क्र.३०/२०१३/ विनियम,भाग-२, 


दि. १७.०४.२०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग-पहिला, 


उपविभाग दोन मधील अ.क्र.४, नियम क्र. ७ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या 


अधिकारानूसार सदरहू प्रस्तावास मान्यता देण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०३०२१२५१३३४११७ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांचे आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Jamsher Samsher Tadavi 


J a mM S h e | DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Public Health Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=cc70f5be589b29aaa447f5cdd15c982 

S a mM S h e [| 6781de5daa02a4ecf339fb1d0559ab9d6, 
serialNumber=a92e218ede7b7c9acaa3bea 1 8f 

. 6d46feab420783e12f260504f402b54de8c476, 

Ta d a V | cn=Jamsher Samsher Tadavi 

Date: 2019.03.02 16:31:09 +05'30' 
(ज.स.तडवी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
ASIP आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
२)व्यवस्थापकिय संचालक, हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स कॉर्पोरेशन लि. परेल, मुंबई. 
३)संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 
४)अतिरिकक्‍्त संचालक, आरोग्य सेवा (आरोग्य संस्थामार्फत राबविण्यात येणारे कार्यक्रम), 
आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 
Qaeda, आरोग्य सेवा (खरेदी कक्ष), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 
६)सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 
७)महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२, (लेखापरिक्षा/लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 
८)अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 
९) अधिक्षक, प्रादेशिक मनोरुग्णालय, ठाणे / रत्नागिरी / पुणे / नागपूर 
१०निवडनस्ती (आरोग्य-८) 


